केंद्र पुरस्कृत “मिशन शक्‍ती” या एकछत्री 
योजनेच्या “संबळ” या उपयोजनेंतर्गत “वन 
स्टॉप सेंटर” (One Stop Centre) ही घटक 
योजना राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
झासन निर्णय क्रमांक- वस्टॉसें २०२३/प्र.क्र.२६/कार्या-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक:- ०६ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ:- १) महिला व बाळ विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. वस्टॉसें २०२३/प्र.क्र.२६/कार्या-२, 
दि.१२.०५.२०२४. 
2) अवर सचिव, केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.Sambal/¥o0/2023- 
Sambal (8-१०७६४०), दि.१८.०१.२०२४. 

प्रस्तावना:- 

केंद्र शासन पुरस्कृत “मिशन शक्‍ती” या एकछत्री योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार सद्यस्थितीत 
राज्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये सुरु असळेळे ३७ “वन स्टॉप सेंटर्स” आणि केंद्र शासनाच्या दि.१६.१२.२०२२ च्या 
पत्रान्वये मान्यता प्राप्त झालेल्या मुंबई उपनगर, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर व ठाणे या पाच जिल्ह्यांसाठी 
प्रत्येकी एक, अशी एकूण ४२ “वन स्टॉप सेंटर्स” “संबल” या उपयोजनेचा “वन स्टॉप सेंटर” या घटक 
योजनेंतर्गत सुरु करण्यास संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आले आहे. 

केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. येथील पत्रान्वये “मिशन शक्‍ती” या एकछत्री योजनेच्या मार्गदर्शक 
सूचनानुसार “संबल” या उपयोजनेच्या “वन स्टॉप सेंटर” या घटक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक “वन 
स्टॉप सेंटर” साठी भाडेतत्वावर वाहन/वाहतूक उपलब्ध करून त्यासाठी प्रतिवर्ष रु.४,५०,०००/- इतकी तरतूद 
उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे कळविण्यात आले आहे. त्यानुसार “वन स्टॉप सेंटर” या घटक 
योजनेच्या अंमळबजावणीसाठी प्रत्येक “वन स्टॉप सेंटर” साठी “भाडेतत्वावर वाहन सुविधा” उपलब्ध करून 
त्यासाठी आर्थिक तरतूद उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

केंद्र शासनाने “मिशन शक्‍ती” या एकछत्री योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार “संबल” या 
उपयोजनेच्या “वन स्टॉप सेंटर” या घटक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक “वन स्टॉप सेंटर” साठी 
“भाडेतत्वावर वाहन सुविधा” उपलब्ध करुन देण्यास व त्यासाठी प्रतिवर्ष रु.४,५०,०००/- इतक्या आर्थिक 
तरतूदीस मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः वस्टॉसें/२०२३ प्र.क्र/२६.कार्या२- 


२. संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयामधील अ.क्र.८ येथे नमूद “अनुदान” बार्बीसाठी दर्शविण्यात करण्यात 
आलेल्या तरतूदीचा तक्ता वगळून त्याऐवजी नव्याने “भाडेतत्वावर वाहन सुविधा” या घटकांच्या PAs करुन तरतूदीचा तक्‍ता वगळून त्याऐवजी नव्याने “भाडेतत्वावर वाहन “या घटकांच्या समावेश करुन 
खालीलप्रमाणे नवीन तरतूदीचा तक्ता समाविष्ट करण्यात येत आहे:- तक्ता समाविष्ट करण्यात येत = 
A Recurring Amount Rs. 
1 | One Stop Centre Management (Salary) 2.35 lakh pm including 
Empanelled Psycho and LegalAid for All Shelter Homes 2820000/- 
2 | Services to the Beneficieary (Food, Clothing & Medicine & Kit etc) 
One Stop Centre Admnistrative Cost (Starionary (Cartridge, Paper 
etc.), Electricity Telephone, Fax, Catering,Transport on hire, sanitary 489600/- 
Napkin) 
3 | Insurance @ 330 per person for 15 Staff 59400/- 
4 | Immediate Assistance, including for first aid to victims of rape. 50000/- 
5 _| “Hired Vehicle/Transpot for One Stop Center” (Per Annum) 450000/- 
Total-A 3869000/- 
| B | Non-Recurring 
1 | Repairing of Sakhi OSC functional for more than five years, subject 200000/- 
to demand from respective State/ District 
2 Administration Cost (Refrigerator, Computor Peripherals, Telephone, 
Fax, Internet, Furnishing for the ward & other rooms, CCTV Camera 
& its installation etc/) 265 100/- 
3__| Refurbishment of Pre-existing bulding for opening new OSC 1000000/- 
4 | Refurbishent Cost for OSCs to be set up in Constructed building. 125000/- 
Total-B 1590100/- 
C Construction Cost 
Construction of the Centre 150Sqm Builtup area. 6000000/- 
Total-C 6000000/- 


३. 


o. 


प्रत, 


१; 
२. 


संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील इतर तरतूदी कायम राहतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०८०६१०४४०६२८३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRASAD 
VINAYAKRA 
0 KULKARNI =: 


(प्र.वि.कुलकर्णी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वस्टॉसे/२०२३ प्र.क्र /२६.कार्या२- 


३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई, 

५. मा.सभापती/उपसभापती, विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 

६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 

७. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

८. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

९. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

१०.सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय मुंबई, 
११.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३.सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१४.विभागीय आयुक्‍त (सर्व) , 

१५.आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१६.आयुक्‍्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई, 

१७. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा, मुंबई, 
१८.जिल्हाधिकारी (सवी, 

१९.महालेखापाल - महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
२०.महालेखापाल - महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर, 

२१.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

२२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२३.सह सचिव, उपसचिव, अवर सचिव महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२४.सर्व सह आयुक्‍त/उप आयुक्त / विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे, 
२५.सर्व विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास, 

२६.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 

२७.महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (सर्व कार्यासने), 

२८.निवड नस्ती, कार्यासन-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


